महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
Ales अधीक्षक व तत्सम या संवर्गात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १७ एप्रिल, २०२३ 
शासन निर्णय- 


सामान्य राज्य सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) अधीक्षक या पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद 
कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूची नुसार 
अधीक्षक व तत्सम या पदावर वेतन पे बॅड रु.एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत 
ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्ते नुसार खाळील अधीकाऱ्यांना अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम 

(aes. | श्रीम. वै. चि. खंदारे (हिरडे), अधीक्षक, शा.पो.आ. अंबरनाथ, जि.ठाणे 

श्री. गौ. प्र. गेडाम, अधिक्षक शा.पो.आ.नागपूर (TER) 

श्रीमती अपर्णा मारूती ASH, अधीक्षक शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि. प. पुणे 

. | श्रीमती सु.रा. भगत, अधीक्षक, म.रा.शै.सं.व प्र.प. पुणे 

५. | St. हे.प्र. साळुंके, अधीक्षक शापोआ पं.स. राहुरी जि.अहमदनगर 

६. । श्रीमती प्र.बा.दुपारे, अधिक्षक, शा.पो.आ.प.स. हिंगणघाट, जि.वर्धा 

श्री. AAT. निवाळकर, अधीक्षक शा.पो.आ.पं.स. चिखली, जि. बुलढाणा 

श्री. बी.एम. गोमासे, अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी(प्राथ.), जि. प. ठाणे 

; श्री. ज्ञा.ग. होरकर, अधीक्षक, डायट नांदेड जि.नांदेड 

| १०. | श्री. रा.ह. खटावकर, अधिक्षक शिक्षण माध्य. जि.बीड 

। ११. | श्री. एम. एस. गवई, अधीक्षक शा.पो.आ.पं.स. मुर्तिजापूर जि. अकोला 

१२. श्री. एस. बी. शिखरे, अधीक्षक शिअमाध्य जिप सोलापूर 

१३. | श्री. आर. एस. तेलमोरे, अधीक्षक शा.पो.आ.पं.स. तेल्हारा जि.अकोला 

१४. । श्रीम. पी. सी. पवार, अधिक्षक,शा.पो.आ. प. स. निफाड जि. नाशिक 

१५. | tt. ome. बी. ढाकणे, लेखापाल (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय म. रा. पुणे 
१६. श्री. राठोड सुरज बनीचंद, अधीक्षक शा पो आ पं. स. यवतमाळ 

qo. | श्री. प्रमोद गावकर, अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ठाणे 

१८. | श्रीम. सोनाली नारायणराव शिरभाते, अधिक्षक शा.पो.आ.यो.पं.स. दर्यापूर जि. अमरावती 
१९. | at. मुक्तेश्वर विष्णू छडीदार, अधीक्षक, शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम विभाग, मुंबई 


२. उपरोक्त नमूद १९ पदोन्नत अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून निर्गमित करण्यात येईल :- 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२ 


१. Wart UA हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे 
दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णया प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच 
मूळ अर्ज क्र.११६०/२०२२ मध्ये मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,नागपूर या याचिकेत 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 


२. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नती बाबत मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नती साठीची 
सर्व रिक्‍त पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ 
च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती 
नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ 
च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी 
प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास 
अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्यात येऊ नये. 

६. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाला www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०४१७१५५५३१७२२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 

Tl KA RAM WAMA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b 1c38b24cffOedd0f8088 
0¢342a, postalCode=400032, st=Maharashi 


serialNumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E7389CFFSEDA3FAC16C6F 
8263BE7FBBD319D, cn=TIKARAM WAMAN KARPAT! 
Date: 2023.04.17 16:01:51 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


4 4 सय 5 454 4 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२१/प्र.क्र.२१९/प्रशा-२ 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 
१४. सहसचिव /उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत्तर/समन्वय / 
अर्थसंकल्प /क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१५. सर्व शिक्षण संचालक 
१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / योजना) 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२४. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


